कृषि उन्नती योजने अंतर्गत अन्न व पोषण सुरक्षा 
अभियानामधील ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रम या 
घटकासाठी २०२३-२४ मधील वार्षिक कृती 
आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, wpa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : योजना ३३२३/प्र.क्र.१६५/१-ओ 
मादामकामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ - १) केंद्र शासन पत्र H.90-99/202-SD.VI (8-८४८२९) दि. २3/१०/२०२३ 

2) केंद्र शासनाचा दिनांक २३/१०/२०२३ चा ईमेल. 

३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.गुनि १/२/रब्बी २३/एसव्हीएस २०२३/३४३७६, 
दिनांक २६/१०/२०२२ 


प्रस्तावना:- 


कृषि उन्नती योजनेअंतर्गत अन्न व पोषण सुरक्षा अभियानामधील ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रम 
या घटकासाठी केंद्र शासनाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता संदर्भ क्र.२ येथील ई-मेल नुसार 
केंद्र हिस्सा रु.२८६०.७५ लाख व राज्य हिस्सा रु.१९०७.१६ लाख अशा एकूण रु.४७६७.९१ लाख 
इतक्या निधीच्या कार्यक्रमास मान्यता दिलेली आहे. 


सदर योजनेकरीता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता वर्ग निहाय कृती आराखड्याचा 
तपशील व त्यास आवश्‍यक SASS ४०% राज्य sara तपशील खालीलप्रमाणे आहे. 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र. प्रवर्ग अर्थसंकल्पीय तरतूद २०२३-२४  ।वार्षिक कृती आराखडा २०२३-२४ मंजूर निधी 
केंद्र हिस्सा | राज्य एकूण  ।केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 


हिस्सा 
ae | ORT} 00,00 । 433,00 9333.00 | १६१५.९९ 9099.32 2683.39 
2 अनु.जाती ४००.०० २६४.०० ६६४.०० 992.42 ४७५.०१ ११८७.५३ 
3 अनू.जमाती ४००.०० २६६.०० ६६६.०० 432.28 348.03 ८८७.०७ 

एकूण १६००.०० | १०६३.०० | 2&§3.00 | २८६०.७५ १९०७.१६ ४७६७.९१ 


2. केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार कृषि उन्नती योजनेअंतर्गत अन्न व पोषण सुरक्षा 
अभियानामधील ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रम या घटकासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता 


वर नमुद प्रवर्गनिहाय वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


कृषि उन्नती योजनेअंतर्गत अन्न व पोषण सुरक्षा अभियानामधील ग्रामबिजोत्पादन कार्यक्रम 
या घटकासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता केंद्र हिस्सा रु.२८६०.७५ लाख व राज्य 
हिस्सा रु.१९०७.१६ लाख SAM एकूण रु.४७६७.९१ लाख इतक्या निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर योजनेचा प्रवर्गनिहाय कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२३/प्र.क्र.१६५/१-ओ 


(रुपये लाखात) 
.क्र. प्रवर्ग वार्षिक कृती आराखडा २०२३-२४ मंजूर निधी 
केंद्र हिस्सा | राज्यहिस्सा एकूण 
॥ 1. धारण १६१५.९९ १०७७.३२ २६९३.३१ 
२ अनुसुचित जाती ७१२.५२ ४७५.०१ ११८७.५३ 
३ अनुसुचित जमाती | ५३२.२४ ३५४.८३ ८८७.०७ 
एकूण २८६०.७५ १९०७.१६ ४७६७.९१ 
2. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च चाळू सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात येऊन पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
सर्वसाधारण प्रवर्ग :- 
केंद्र हिस्सा लेखाशिष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक - डी-३ मागणी क्रमांक - डी-३ 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
(००) (२३) कृषि उन्नती योजना-बियाणे व लागवड FT| (००) (२७) कृषि उन्नती योजना-बियाणे व लागवड उप 
अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
२४०१ ३९९५ (कार्यक्रम) २४०१ ए १५४ (कार्यक्रम) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
अनुसुचित जाती प्रवर्ग :- 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक - एन-३ मागणी क्रमांक - एन-३ 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 
(०१) (१९) कृषि उन्नती योजना-बियाणे व लागवड BI] (०१) (२०) कृषि उन्नती योजना-बियाणे व लागवड उप 
अभियान (केंद्र हिस्सा ६० टक्के) अभियान (राज्य हिस्सा ६० टक्के) 
२४०१ बी २६८ (कार्यक्रम) २४०१ बी २७७ (कार्यक्रम) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 
अनुसुचित जमाती प्रवर्ग :- 
केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक - टी-५ मागणी क्रमांक - टी-५ 
२४०१ पीक संवर्धन, २४०१ पीक संवर्धन, 


(०१) (२८) कृषि उन्नती योजना-बियाणे व लागवड। (००) (२७ कृषि उन्नती योजना-बियाणे व लागवड उप 
साहित्यावरील उप अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) | अभियान (केंद्र पुरस्कृत योजना) 


(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) (राज्य हिस्सा Yo टक्के) 
२४०१ ए ६२८ (कार्यक्रम) २४०१ ए ६३७ (कार्यक्रम) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२३/प्र.क्र.१६५/१-ओ 


३. सदर योजना राबविताना खालील अटी व शातींचे पालन करण्यात यावे. 


१) सदर योजना केंद्र शासनाच्या संदर्भाधीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार व केंद्र शासनाच्या निधी 
वितरीत करण्याच्या अटी व शर्ती नुसार राबविण्यात यावे. 


२) खर्चाचे लेखे सुव्यवस्थित ठेवुन सदर खर्चाचे लेखा परिक्षण अहवाळ व उपयोगिता प्रमाणपत्रे 
केंद्र व राज्य शासनाला लवकरात लवकर प्रगती SSA SAS सादर करण्यात यावेत. 


३) योजनेच्या वेगवेगळ्या बाबींवरील भौतिक व आर्थिक प्रगती अहवाल केंद्र व राज्य शासनास 
प्रत्येक महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत सादर करण्यात यावा. 


४) योजनेशी संबंधित ताळेबंद व लेखापरिक्षण जमा खर्चाच्या रकमा यांचा अहवाल अंमलबजावणी 
यंत्रणेने द्यावा. त्यामध्ये वर्षाच्या सुरुवातील अखर्चित रकमा व व्याजाद्वारे मिळालेले उत्पन्न 
स्पष्टपणे नमूद करण्यात यावे. जेणेकरून पारदर्शी स्वरुपात रकमा विचारात घेता येईल व 
सरद्दिंग्धता राहणार नाहित. 


५) कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर कार्यक्रमापेक्षा जास्तीचा कार्यक्रम राबविला जाणार नाही याची 
दक्षता घ्यावी. 


६) सदर योजनेकरीता प्राप्त झालेला निधी हा ज्या प्रवर्गासाठी मंजूर केलेला आहे त्याच 
प्रवर्गासाठी खर्च होईल याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. सदर योजनेकरीता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
योजनेचे नियंत्रण अधिकारी म्हणून व त्यांच्या कार्यालयातील सहायक संचालक, लेखा-१ यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर निधी खर्च करतांना विहित कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे/ टेंडर नियामावळी व 
नियमांचे/प्रक्रियेचे/वित्तीय अधिकारांच्या  मर्यादेत/?.//.3.  म्यॅनूअलच्या अधिन 
राहून/0./.७.तत्वानूसार/0/७ च्या निर्देशानुसार/प्रचलित aR निर्णय/नियम/परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार, बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी 
करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन निर्णय/अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता 
घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहिल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३११०२१२२०३८५२०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


U M F S H N A RAYA N ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf91 bbd037b93b4bdfé6c 


8e95d1969e585fffe, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=CCBE80FCC6B64503B4E8B 1 269BD88D63 1F3F3C2B 
C H A N D | WA D F EF6E1CA70CC9A4E3095401 1F, cn=UMESH NARAYAN 

CHANDIWADE 

Date: 2023.11.02 12:21:46 +05'30' 


(उमेश aifeas ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः योजना ३३२३/प्र.क्र.१६५/१-ओ 


३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
४. मा.अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
५. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
६. सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. सर्व कृषि संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर . 
९. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
१०.प्रकल्प संचालक, डॉ. पंजाबराव देशमुख जेविक शेती मिशन, अकोला 
११.सर्व प्रकल्प संचालक (आत्मा) 
१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३.सहाय्यक संचालक, लेखा-१, कृषि आयुक्तालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१४.कार्यासन १४३१,नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.कार्यासन व्यय-१,वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१६.निवडनस्ती (कार्यासन १-३), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


